सन २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ जानेवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
विद१र २०९३. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३. 
३. आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.बीयुडी-२०२३/(भाग-१)/कार्या-६. 
प्रस्तावना : - 
आदिवासी विकास विभागाच्या मागणी क्र.टी-४ अंतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष २२५१ खाळील 
आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) करीता कार्यालयीन खर्च व घरबांधणी अग्रीम करीता निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत वित्त विभागास संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये विनंती करण्यात आली होती. 
त्यास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 
आदिवासी विकास विभागाच्या मागणी क्र.टी-४ व टी-८ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ 
प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च 
करतांना संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शा्तींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
2: सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारी wey क्र.११३८/२३/व्यय-१४, 
दि.२७.१२.२०२३ अन्वये दिलेलया सहमतीस अनुसरुन व संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०१०४१२२५३३५२२४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. (९॥१॥॥ 
KISANRAO 
PAWAR ठं 
(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

३. उप सचिव (का-११/रोखशाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर . 

५. लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. कक्ष अधिकारी/लेखाधिकारी (कार्या-१/रोखझाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०८ जानेवारी, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
सन २०२३-२४ सदर शा.नि. 
cee ह साठीची अन्वये वितरीत नियंत्रक 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक Sa is 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत अधिकारी 
तरतूद असलेली तरतूद 
| a | २ 3 | oe षु & 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवाळलयीन-सामाजिक सेवा 
१ (००) (०१) आदिवासी १३-कार्यालयीन खर्च उप सचिव, 
विकास विभाग (अनिवार्य आ.वि.वि., 
३२०० ५७६ ee मुंबई 
खची , मुंबई 
(लेखाशिर्ष २२५१ ०२११ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ ३२०० ५७६ 
मागणी क्रमांक टी-८ 
७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(००) (०१) घरबांधणी लाक ae ११४००| उपसचिव, 
१ अग्रनीमे (अनिवार्य खर्च a १३५००० आ.वि.वि., 
रकमा arora, Hag 
(लेखाशिर्ष 9६१००९९१) , मुंबई 
एकूण मागणी क्र. टी-८ १३५००० ११४०० 
एकूण अनिवार्य खर्च 
(मागणी क्र. १३८२०० ११९७६ 
टी-४--८) 
KIRAN त कत ह 
एकया, aahatoaanteiae 
K | S A N RAO 205b9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF7 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Date: 2024.01.08 13:45:10 +05'30' 


